Wd 


सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातून व विभागीय 
परीक्षा मंडळातून इयत्ता १० वी व १२ वीच्या परिक्षेत 
सर्वप्रथम आलेल्या इतर मागास प्रवर्गाच्या ४१ गुणवंत 
विद्यार्थी व विद्यार्थींनींना स्वर्गीय वसंतराव नाईक गुणवत्ता 
पुरस्कार प्रदान करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७(दोन)/शिक्षण 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ जून, २०२१ 


संदर्भ: शासन निर्णय इमाव,सावडौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. 
पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७(दोन)/शिक्षण, दिनांक १७ फेंब्रुवारी,२०२०. 


शुध्दीपत्रक 


उपरोक्‍त विषयाबाबत संदर्भाधिन शासन निर्णयातील “प्रपत्र-ब” येथील अ.क्र.१ येथे 
नमूद “HAYS राजश्री बाबासाहेब” ऐवजी “कु.घुंगाडे राजश्री बाबासाहेब” असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥१/959॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०६२११२३६५७२५२२ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAGTAP AJIT RAMESH 
A TA p A IT DN: c=IN, o=Gi t Of Maharash OTHER BACKWARD 
BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT, ICode=400032, st=Maharash 
A.20=1¢57e2746855b8b01 d38f9cbd79dc87f2af58135cf485d243d93eb 
1542900920, 


rialNumber=62896254f9fecc7 da7b3ba8fdc28bab4a5c1238d1090c223fd 
8574f24ba7ca52, -JAGTAP AJIT RAMESH 
Date: 2021.06.21 12:43: '30' 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर सचिव 

३. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्राळय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्राळय, मुंबई 

६. मा.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय,मुंबई 
८. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

९. संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण,मुंबई 

१०. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण विभाग 

११. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, चेंबूर 
१२. निवड नस्ती (शिक्षण) 


